नाशिक विभागांतर्गत तालुका बीज गुणन केंद्र 
हरसुल, ता.त्र्यबंकेश्वर, जि.नाशिक येथील 
प्रक्षेत्रावरील विहिर दुरुस्ती कामाच्या 
रु.७,९९,७३०/- इतक्या रकमेच्या खर्चास मंजूरी 
देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांकःताबिके-२०२३/प्र.क्र.११०/१३-अे, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
दिनांक: ०१ सप्टेंबर, २०२३ 


संदर्भ:- १) शासन निर्णय क्र.विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियमन, 
भाग-२, दि.१७/०४/२०१५. 
२) कृषि संचालक (नि.व गुनि.), कृषि आयुक्तालयाचे पत्र क्र.गुनि१/ 
२/ताबिके/हरसूल/२४१०८/२३, दि.२१/०७/२०२३ 


प्रस्तावना:- 


नाशिक विभागांतर्गत तालुका बीज गुणन केंद्र हरसुल, ता.त्र्यबंकेश्वर, जि.नाशिक येथील 
प्रक्षेत्रावरील विहिर दुरुस्ती कामाच्या रु.७,९९,७३०/- (अक्षरी रुपये सात लाख नव्याण्णव हजार 
सातशे तीस फक्त) इतक्या रकमेच्या खर्चास मंजूरी देण्याबाबतचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन 


होता. 
शासन निर्णय:- 


वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका, १९७८ (सुधारणा दि.१७/०४/२०१५) भाग-पहिला, 
उपविभाग ५ अ.क्र.१० परिच्छेद अ.क्र.१३४ नुसार सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या 
परिरक्षणासाठी ताब्यात नसलेल्या इमारतीच्या सर्वसाधारण दुरूस्ती व विशेष दुरुस्ती प्रशासकीय 
(वित्तीय) मान्यता देण्याचे अधिकार प्रशासनिक विभागास आहेत. त्याचा वापर करुन झासन 
नाशिक विभागांतर्गत तालुका बीज गुणन केंद्र हरसुल, ता.त्र्यबंकेश्वर, जि.नाशिक येथील 
प्रक्षेत्रावरील विहिर दुरुस्ती कामाच्या रु.७,९९,७३०/- (अक्षरी रुपये सात लाख नव्याण्णव हजार 
सातठऱो तीस फक्त) इतक्या रकमेस वित्तीय मान्यता देण्यात येत आहे. विकास कामांचा तपशिल 
खालीलप्रमाणे:- 


ताबिके चे नांव बाब अनुदान रक्‍कम 
तालुका बिज गुणन केंद्र, हरसुल, । विहीर दुरुस्ती रु.७,९९,७३०/- 
ता.त्र्यंबकेश्वर, जि.नाशिक 


२. तसेच सदरचा खर्च सन २०२३-२४ मध्ये तालुका बीज गुणन केंद्र योजनेत्तर योजना, 
मागणी क्र.डी-३, (०१)(१०३) बी-बियाणे, (००)(०१) तालुका बीज गुणन प्रक्षेत्रे (२४०१ ०२६१) 
(योजनेतर) या लेखाशिर्षांतर्गत २७-लहान बांधकामे या बाबीखाली अर्थसंकल्पित केलेल्या 
निधीतून करण्यास खालील अटींच्या अधिन राहून मान्यता देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः ताबिके-२०२३/प्र.क्र.११०/१३-ओ 


१) अंदाजपत्रकात नमूद केलेल्या साहित्याचे दर व एकात्मिक फलोत्पादन अभियानामधील 
साहित्याचे दर यामध्ये तफावत होणार नाही. तसेच अंदाजपत्रकातील साहित्याचे दर सध्या 
उपलब्ध असलेल्या बाजारभावाप्रमाणे असल्याची खात्री करून कार्यवाही करावी. 


२) एकात्मिक फलोत्पादन अभियान अंतर्गत दिलेल्या मापदंडा व्यतिरीक्त इतर घटक समाविष्ट 
केले असल्यास त्याची स्थानिक परिस्थितीनुसार जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी, नाशिक यांच्या 
स्तरावरून खात्री करून कार्यवाही करावी. 


३) बाबनिहाय मंजूर अनुदानाच्या मर्यादेत खर्च करावा. 


४) वित्तीय अधिकार नियम पुस्तीका १९७८ (सुधारणा दि.१७/४/२०१५) मधील तरतूदीचे पाळन 
करावे. 


३. सदरचा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ क्र.२१७/२०२३/व्यय-१, 
दि.२४/०८/२०२३ रोजीच्या अभिप्रायास अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करुन देण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक क्र. २०२३०९०१११५११०९३०१ 
असा आहे. हा आदेश डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Digitally signed by HEMANT GORAKHNATH 


HEMANT et 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 


ou=AGRICULTURE AND ADF DEPARTMENT, 


2.5.4.20=1775f5c28a439e88c4c1 Sab3f88d6a6beb26 
GO RA KH N AT H ad2675a8c7a7ff397b2e5305303d, 

postalCode=400032, st=Maharashtra, 

serialNumber=6756123D309547BB1E152A6AEB604 


2BDE4040836DF541FD3620CA87FF8E71CC5, 
cn=HEMANT GORAKHNATH MHAPANKAR 


Date: 2023.09.01 12:12:15 +05'30' 


(हे. गो. म्हापणकर) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१. आयुक्त (कृषी), महाराष्ट्र राज्य, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
२. संचालक (नि.व गुनि.) कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
३. विभागीय कृषी सहसंचालक, नाशिक विभाग, नाशिक. 
४. जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी, नाशिक. 
५. महालेखापाल-१/२, (लेखा व अनुज्ञेयता ) मुंबई / नागपूर, 
६. महालेखापाल-१/२, (लेखा परीक्षा) मुंबई / नागपूर, 
७. वरिष्ठ जिल्हा कोषागार अधिकारी, नाशिक. 
८. संचालक, ळेखा व कोषागारे, मुंबई 


९. सहसंचालक लेखा व कोषागारे, संगणक कक्ष, नवीन प्रशासन भवन,५ वा मजला,मुंबई-३२, 


१०.कक्ष अधिकारी (अर्थसंकल्प), कृषि व पदुम (कृषि व फलोत्पादन) विभाग, मंत्रालय,मुंबई. 
११. निवड नस्ती (१३-ओ). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


